अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण 
मंडळ, नागपूर व त्या अंतर्गत ३ विभाग, १५ 
उपविभाग, १ भूवैज्ञानिक पथक व १ संकल्पचित्र 
उपविभाग क्र.१ नागपूर तसेच उर्ध्व वर्धा संकल्पचित्र 
पथक क्र. ३ नागपूर या कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ३४७ व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील १ पदांस दिनांक 
१.०९.२०२१ ते दिनांक ३१.०२.२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ देणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

जलसंपदा विभाग 

शासन निर्णय क्र.मुदत-२०२१/(१६७/२०२१)/जसंअ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक: १३ ऑक्टोबर, २०२१ 


पहावे:- १) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. मुदत-२०२१/(८३/२१)/ जसंअ, दि.२२.६.२०२१ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि. १०.०८.२०२१ 
३) अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र.१४०५/आलि. 
३/धा. मुदतवाढ/२०२१, दि.१५.०९.२०२१. 
४) आ (पुनर्रचना) जलसंपदा विभाग क्र. आढावा- २०२१/प्र. क्र.४८ /आ. (पुनर्रचना), 
दि. २३.०८.२०२१. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर यांचे अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, 
पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण मंडळ, नागपूर व त्या अंतर्गत ३ विभाग, १५ उपविभाग, १ भूवैज्ञानिक पथक 
व १ संकल्पचित्र उपविभाग क्र.१ तसेच उर्ध्व वर्धा संकल्पचित्र पथक क्र. ३ नागपूर या कार्यालयाच्या 
अधिनस्त असलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३४७ व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १ 
पदांना दिनांक १.०३.२०२१ ते दिनांक ३१.०८.२०२१ पर्यंत चालू ठेवण्यास वरील संदर्भीय क्र. १ च्या 
शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आलेली आहे. संदर्भाधीन क्र.३ च्या पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त संदर्भीय शासन निर्णय क्र. २ अन्वये सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण मंडळ, नागपूर व त्याअंतर्गत ३ विभाग 
व १५ उपविभाग, १ भूवैज्ञानिक पथक व संकल्पचित्र उपविभाग क्र.१ नागपूर तसेच ved वर्धा 
संकल्पचित्र पथक क्र.३ नागपूर या कार्यालयाच्या अधिनस्त असलेल्या नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ३४७ व परिशिष्ट “ब” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १ 
पदांस दिनांक १.०९.२०२१ ते दिनांक २८.०२.२०२२ पर्यंत चालू ठेवण्यास खालील अटींच्या अधीन 
राहून शासन मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


१. उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 
२. ही पदे आकृतिबंधानुसार मंजूर असावी व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२१/(१६७/२०२१)/जसंअ, 


उपरोक्‍त विभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेच्या व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेच्या वेतनाचा 
खर्च महामंडळास मंजूर असलेल्या तरतुदीतुन खालील लेखाशिर्षातुन भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक आय-५ (नियत अस्थाई आस्थापना) एकूण पदे ३४७ आणि १ अशी एकूण ३४८ पदे 

४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, co सर्वसाधारण, (१९०) सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका (ov) विविध पाटबंधारे मंडळांना भाग भांडवली अंशदान, (०४) 
(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ आय १७१) व मागणी क्र. आय- 
५ (रुपांतरीत अस्थाई आस्थापना) एकूण १ पदे 

४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, ८० सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे (०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान (०२) 
(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (कार्यक्रम) (४७०१ एच ६६५) 


हे आदेश वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि. १०.०८.२०२१ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व आंतर वित्तीय सल्लागार व सहसचिव व आ 
(प्रशि) कार्यासनाच्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११०१८११५५४५९५२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


सहपत्र : परिशिष्ट अव ब. JAYA P POTDAR 


(जया पोतदार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- 
१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
३. वित्त विभाग, व्यय-१२/ व्यय-६/ अर्थ-१९, मंत्रालय, मुंबई. 
४. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 
५. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर. 
६. आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण मंडळ, नागपूर. 
८. कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे व जलविद्युत प्रकल्प अन्वेषण विभाग, नागपूर 
९. कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण विभाग, भंडारा. 
१०. कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण विभाग, चंद्रपूर 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/भंडारा/चंद्रपूर 
१२. अर्थ-१, कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. आ(प्रशि) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. जसंअ कार्यासन, जलसंपदा विभाग संग्रहार्थ. 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२१/(१६७/२०२१)/जसंअ, 


परिशिष्ट "अ " 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशील 


जलसंप्रदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-२०२१/(१६७/२०२१)/जसंअ, दिनांक १३/१०/२०२१ 


अ.क्र. कार्यालयाचे नांव अ.क्र. पदनाम पदसंख्या 
ea 2 3 8 4 
| अधिक्षक अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प | "री. अधिक्षक अभियंता चिया 
अन्वेषण मंडळ, नागपूर 2 |उपविभागीय अभियंता/अधिकारी/स.अ.श्रे | १_ | 
३ |कनिष्ठ अभियंता/झा.अ/ स.अ.श्रे-२ ४ 
४ भुवेज्ञानिक आवेक्षक aa 
५ 'मुख्य आरेखक <a 
६ 'अनुरेखक a 
७ प्रथम लिपीक 1 १__| 
८ वरिष्ठ लिपीक ५ 
९ कनिष्ठ लिपीक ४ 
| do [sed श्रेणी लघुलेखक eae 
| 94 | १ (टंकलेखक ३ 
१२ सहाय्यक भांडारपाल बिड 
१३ नाईक Le] 
१४ |वाहन चालक |" आ. 
१५ |शिपाई 3 
१६ ।|चौकीदार २ 
एकूण ३१ 
२ | संकल्पचित्र उपविभाग क्र.१ नागपूर | १ |उपविभागीय अधिकारी / अभियंता/स.अ.श्रे[ १_ | 
२ क.अ./शा.अ./स.अ.श्रे-२ ३ 
३ कनिष्ठ लिपिक Pe .| 
४ शिपाई Ee 
एकूण ०६ 
अ । कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे व ee कार्यकारी अभियंता 1१ 
जलविद्युत प्रकल्प अन्वेषण विभाग, | २ उप कार्यकारी अभियंता 1 १__| 
नागपूर ३ कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ ४ 
४ विभागीय लेखापाल शिक 
५ आरेखक | 
& अनुरेखक ३ 
७ प्रथम लिपिक [aed 
८ वरिष्ठ लिपिक 4 
९ टंकलेखक २ 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२१/(१६७/२०२१)/जसंअ, 


जलसंप्रदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-२०२१/(१६७/२०२१)/जसंअ, दिनांक १३/१०/२०२१ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशील 


अ.क्र कार्यालयाचे नांव अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
| भांडारपाल a 
(६:३१ १ कनिष्ठ लिपिक ४ 
१२ वाहन चाळक १ 
१३ नाईक हि की 
१४ शिपाई ५ 
१५ चौकौोदार २ 
एकूण ३३ 
| पाटबंधारे व जलविद्युत प्रकल्प १ | उपविभागीय अभियंता/अधिकारी/स.अ.श्रे-१ Lae 
अन्वेषण उपविभाग, नागपूर. २ कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ पु 
३ स्था. अभि. सहाय्यक ३ 
४ अनुरेखक १ 
५ वरिष्ठ लिपिक ai 
६ टंकलेखक १ 
७ कनिष्ठ लिपिक १ 
८ वाहन चालक विथ 
९ शिपाई ३ 
ळ| चौकौोदार हिवा 
एकूण १८ 
२ पाटबंधारे व जलविद्युत प्रकल्प be | उपविभागीय अभियंता/अधिकारी/स.अ.श्रे-१ Lo 
अन्वेषण उपविभाग, क्र.१ अमरावती । २ कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ 4 
3 स्था. अभि. सहाय्यक ३ 
8 अनुरेखक iw 
4 वरिष्ठ लिपिक शि 
र टंकलेखक १ 
9 कनिष्ठ लिपिक १ 
८ वाहन चाळक शिवा 
९ शिपाई ३ 
१० | चौकौोदार वि 
एकूण १८ 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२१/(१६७/२०२१)/जसंअ, 


जलसंप्रदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-२०२१/(१६७/२०२१)/जसंअ, दिनांक १३/१०/२०२१ नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशील 


अ.क्र कार्यालयाचे नांव अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
3 पाटबंधारे व जलविद्युत प्रकल्प | १ | उपविभागीय अभियंता/अधिकारी/स.अ.श्रे | १_ | 
अन्वेषण उपविभाग, क्र.१ नागपूर | २ स्था. अभि. सहाय्यक = 
3 टंकलेखक ae 
वाहन चालक [ea 
4 शिपाई २ 
एकूण ८ 
४ | उर्ध्व वर्धा संकल्पचित्र पथक, क्र. ३ |. ती... उपविभागीय अभियंता/अधिकारी/स.अ.श्रे-१ La 4 
नागपूर २ कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ 3 
3 कनिष्ठ लिपिक ae | 
४ शिपाई al 
एकूण & 
५ | पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग,| १ | उपविभागीय अभियंता/अधिकारी/स.अ.श्रे| १ | 
वर्धा. २ कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ 
३ स्था. अभि. सहाय्यक ३ 
४ अनुरेखक ey 
षु वरिष्ठ लिपिक शिका 
नि टंकलेखक [ae 
कनिष्ठ लिपिक | 9 | 
८ वाहन चालक ae | 
९ शिपाई ३ 
eal ० चौकीदार ee al 
एकूण १८ 
€ (31) भुवैज्ञानिक पथक, नागपूर cai सहा. Ys शिळ आँ 
२ भुवैज्ञानिक सहाय्यक 3 
3 अनुरेखक ॥ | 
४ कनिष्ठ लिपिक 
५ टंकलेखक [ee 
६ प्रयोगशाळा सहाय्यक शिव 
७ शिपाई २ 
८ प्रयोगशाळा मदतनीस शिव्या 
९ चौकीदार [ee 
एकूण १२ 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२१/(१६७/२०२१)/जसंअ, 


जलसंप्रदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-२०२१/(१६७/२०२१)/जसंअ, दिनांक १३/१०/२०२१ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशील 


अ.क्र कार्यालयाचे नांव अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
६ (ब) कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प |. | कार्यकारी अभियंता | a 
अन्वेषण विभाग, चंद्रपूर. २ उपकार्यकारी अभियंता | ae 
3 कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ ४ 
४ विभागीय लेखापाल शिव 
4 प्रथम लिपिक शिव्या 
६ वरिष्ठ लिपिक ५ 
9 कनिष्ठ लिपिक ४ 
टंकलेखक २ 
९ आरेखक 1 १__| 
| qo | अनुरेखक ३ 
ब्ध भांडारपाल ie 
१२ वाहन चालक ia 
१३ नाईक 1 १__| 
१४ शिपाई षु 
१५ चौकीदार २ 
एकूण ३३ 
२ | पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग चिड उपविभागीय अभियंता/अधिकारी/स.अ.श्रे-१ [a | 
क्र.२, चंद्रपूर २ कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ 4 
3 स्था. अभि. सहाय्यक ३ 
8 अनुरेखक शि 
षु वरिष्ठ लिपिक ति 
६ टंकलेखक 1 १__| 
७ कनिष्ठ लिपिक | 9 | 
वाहन चालक a 
९ शिपाई ३ 
१० | चौकीदार | १__| 
एकूण १८ 
३ । पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग, (| उपविभागीय अभियंता/ अधिकारी/स.अ.श्रे-१ | 9 | 
ब्रम्हपुरी २ स्था. अभि. सहाय्यक ३ 
३ टंकलेखक 1 १__| 
४ वाहन चालक ra 
4 शिपाई zim 
एकूण | ७ 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२१/(१६७/२०२१)/जसंअ, 


जलसंप्रदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-२०२१/(१६७/२०२१)/जसंअ, दिनांक १३/१०/२०२१ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशील 


अ.क्र कार्यालयाचे नांव अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
४ । पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग, १ | उपविभागीय अभियंता/ अधिकारी/स.अ.श्रे-१ १ 
मुल २ स्था. अभि. सहाय्यक ३ 
टंकलेखक शिक 
४ वाहन चालक ied 
५ शिपाई 1१ 
६ चौकीदार es 
एकूण ८ 
५ | Ueda प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग, a उपविभागीय अभियंता/ अधिकारी/स.अ.श्रे-१ [ei 
वरोरा २ कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ ५ 
३ स्था. अभि. सहाय्यक ३ 
४ अनुरेखक शिवे 
4 वरिष्ठ लिपिक | a | 
६ टंकलेखक za 
9 कनिष्ठ लिपिक en 
é वाहन चालक खिव 
९ शिपाई ३ 
ae चौकीदार १ | 
एकूण १८ 
६ | पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग, री. उपविभागीय अभियंता अधिकारी/स.अ.श्रे-१ it led 
आलापल्ली (मुख्या. चंद्रपूर) २ कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ 4 
3 स्था. अभि. सहाय्यक ३ 
8 अनुरेखक [ated 
५ वरिष्ठ लिपिक ay 
रि टंकलेखक Ls 
9 कनिष्ठ लिपिक १ | 
८ वाहन चालक पिव 
९ शिपाई ३ 
ES चौकीदार za 
एकूण १८ 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२१/(१६७/२०२१)/जसंअ, 


जलसंप्रदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-२०२१/(१६७/२०२१)/जसंअ, दिनांक १३/१०/२०२१ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशील 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
७ पाटबंधारे व जलविद्युत प्रकल्प छि उपविभागीय अभियंता अधिकारी/स.अ.श्रे-१ Pees 
अन्वेषण उपविभाग, गडचिरोली २ कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ षु 
(मुख्या. गडचिरोली ) ३ स्था. अभि. सहाय्यक ३ 
8 अनुरेखक शिका 
4 वरिष्ठ लिपिक | 
टंकलेखक विकि 
७ कनिष्ठ लिपिक | A] 
८ वाहन चाळक Le 
९ शिपाई ३ 
१० चौकीदार | 
एकूण १८ 
८ पाटबंधारे व जलविद्युत प्रकल्प Ea उपविभागीय अभियंता अधिकारी/स.अ.श्रे-१ le | 
अन्वेषण उपविभाग, आलापल्ली २ कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ 4 
(मुख्या. चामोर्शी) ३ स्था. अभि. सहाय्यक ३ 
8 अनुरेखक ॥ ee | 
षु वरिष्ठ लिपिक Ea 
रि टंकलेखक १ 
७ कनिष्ठ लिपिक शिव्या 
é वाहन चाळक Loe] 
९ शिपाई ३ 
१0 चौकीदार ae 
एकूण १८ 
क |।कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प Lae) कार्यकारी अभियंता re 
अन्वेषण विभाग, भंडारा 2 उपकार्यकारी अभियंता Ra 
3 कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ २ 
४ वरिष्ठ लिपिक ie | 
५ अनुरेखक a 
६ नाईक चिक 
७ चौकीदार चिता 
एकूण ८ 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२१/(१६७/२०२१)/जसंअ, 


जलसंप्रदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-२०२१/(१६७/२०२१)/जसंअ, दिनांक १३/१०/२०२१ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपञ्ील 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
| पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग , हित उपविभागीय अभियंता /अधिकारी/स.अ.श्रे-१ ee 
भंडारा २ स्था. अभि. सहाय्यक ३ 
३ टंकलेखक | a | 
४ कनिष्ठ लिपिक ae 
षु वाहन चालक 1 १_| 
६ शिपाई 1 १_| 
एकूण ८ 
2 | पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग, Le | उपविभागीय अभियंता/ अधिकारी/स.अ.श्रे-१ a 
नागपूर. २ स्था. अभि. सहाय्यक ३ 
३ टंकलेखक ie 
४ वाहन चालक a 
षु शिपाई 1 १_| 
एकूण 1७ 
३ | पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग, षि उपविभागीय अभियंता/ अधिकारी/स.अ.श्रे-१ 1 १_| 
गोंदिया २ कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ षु 
३ स्था. अभि. सहाय्यक ३ 
४ 'अनुरेखक पिल 
५ वरिष्ठ लिपिक 1 १__| 
६ टंकलेखक lon | 
कनिष्ठ लिपिक |) “क” 
वाहन चालक [oe 
९ |ferars 3 
| ao | ० चौकीदार | a | 
एकूण १८ 
४ । पाटबंधारे व जलविद्युत प्रकल्प अन्वेषण| १ |उपविभागीय अभियंता/ अधिकारी/स.अ.श्रे | १_ | 
उपविभाग, साकोली २ ।कनिष्ठ अभियंता /शा.अ./स.अ.श्रे-२ 4 
३ स्था. अभि. सहाय्यक ३ 
8 'अनुरेखक शिका 


वरिष्ठ लिपिक 
टंकलेखक 
कनिष्ठ लिपिक 
वाहन चालक 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२१/(१६७/२०२१)/जसंअ, 


परिशिष्ट "ब" 
जलसंप्रदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-२०२१/(१६७/२०२१)/जसंअ, दिनांक १३/१०/२०२१ नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरीळ पदांचा तपशील 


अ.क्र मंडळ/विभाग/ पदनाम व कर्मचाऱ्याचे नांव । जन्म दिनांक | सेवा निवृत्तीचा 
उपविभाग कार्यालय । पदसंख्या सर्वश्री. दिनांक 
i पाटबंधारे व जलविद्युत मजूर | 9) श्री.संजय ०१/०६/१९६२| ३१/०५/२०२२ 
प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग, १ प्रभाकरराव वाघमारे 
नागपूर 
एकूण an 


KEKKKKKKKK 


पृष्ठ १० पैकी १० 


